महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, सन २०२१-२२ 
निधी वितरण........ (तात्पुरती व्यवस्था ). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१ / २०२१-२२ /( प्र.क्र.२०) प्रशासन-१ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक १५ एप्रिल, २०२१. 


dat: वित्त विभागाचे परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि. ०६/४/२०२१ 


प्रस्तावना:- 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चासाठी 
एप्रिल महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चाकरीता तात्पुरती व्यवस्था म्हणून वित्त विभागाने प्रशासकीय 
विभागांना ०१ -वेतन, ०२- मजुरी, ०४- निवृत्ती वेतन, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, 
१३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर व ३६- सहायक अनुदान (वेतन) या एकूण ८ उद्धीष्टांकरीता 
मर्यादित स्वरुपात निधी वितरीत केला आहे. 


2. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने मंजुर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय 
अंदाज २०२१-२२ (White Book) पुस्तकाच्या आधारे प्रशासकीय विभागांना प्राधिकृत केलेल्या 
उद्धीष्टशीर्षांतर्गतचा निधी वितरण करण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्राकानुसार या शासन निर्णयान्वये पुढील प्रमाणे एप्रिळ 
महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून खालील उद्दीष्टांकरीता मर्यादित निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यात येत आहे. 


उद्दीष्ट मर्यादा | उद्दीष्ट मर्यादा 
०१-वेतन १०% ।१०-कंत्राटी पध्दतीने घेतलेल्या सेवेवरील खर्च | 4% 
०२- मजुरी ५% ।१३-कार्यालयीन खर्च ५% 
०४- निवृत्ती वेतन विषयक खर्च । १०% | १४-भाडेपट्टी व कर ५% 
०६- दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक | ५७% | ३६- सहायक अनुदान (वेतन) १०% 


२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ 
शर्तीचे पालन करतील याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१ / २०२१-२२ /( प्र.क्र.२०) प्रशासन-१ 


३. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१६१७२१५४७७१० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, re 
M E G H A S H YA M LABOUR DEPARTMENT, pi 4 IC a 400032, aia ENERGY AND: 


2.5.4.20=95137710b4cce6e9357273d1179c2ecfddf78f06fabe40c6c09d3 
8303007866, 


jalNumber=a5505efe2f877647 1817f30ce3446f37d84d8aeddd35d8e3 
'76a12d1b08434dd, MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 
Date: 2021.04.16 17:26:47 +05'30' 


(मेघ: FIA नवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

२. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर, 

४. कामगार आयुक्त, मुंबई. 

५. संचालक,बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 

६. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक, महाराष्ट्र श्रम विधान संस्था, मुंबई. 

८. प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई 

९. विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार), कामगार भवन, बांद्रा (पृ), मुंबई 

१०. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई 

११. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

१२. सह सचिव / उपसचिव उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नुकसान भरपाई अधिकारी,श्रमिक भरपाई आयुक्‍त कार्यालय,प्रशासकीय इमारत, बांद्रा, मुंबई. 

१४. वसुली अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी मुंबई Tex, जुने जकात कर, फोर्ट, मुंबई. 

१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगंगा, वांद्रे (पूर्व) 
मुंबई. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, WHMIS, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग विकास मंडळ, मुंबई. 

२०. सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. 

२१. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२२. सर्व जिल्हाधिकारी व सभासद सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळे. 

23. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/ २०२१-२२ /( प्र.क्र.२०) प्रशासन-१ 


२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. रोख उपशाखा, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३०. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासने, 

३१. निवड नस्ती (प्रशासन-१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


